सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रत्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७ जून, २०२२ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे/ का-२/रेशा/४१/३७२३/२०२०, दि.०१/१०/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सांगली 

जिल्ह्यातील जत तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सांगली यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सांगली यांचा ठराव विचारात घेऊन सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 
सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 
| , आसंगी (जत) तिल्यांळ दरीबडची | ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 3/00) १४.२०० प्रमुख जिल्हा 
जालीहाळ खुर्द (ऐगनाळ) कर्नाटक । क्र. २२६ ३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१४४ 
राज्य हद्द रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/००) 
क्र. 3०८ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/०० 
क्र. ३६ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते १/२००) 
क्र. ३३७ १.२०० कि.मी. 
२. माडग्याळ आसंगी (जत) लमाणतांडा | इतर जिल्हा | (०/०० ते १८/०० १८.०० प्रमुख जिल्हा 
ते पांढरेवाडी रस्ता. मार्ग क्र. २१४ | १८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१४५ 
३. शिगणापुर जिरग्याळ बिळुर ते | इतर जिल्हा | (०/०० ते २९/१००) । २९.१०० प्रमुख जिल्हा 
खोजनवाडी (कोट्टलगी) ते कर्नाटक | मार्ग क्र. १९२ | 22.900 कि.मी. कि.मी. मार्ग-१४६ 
राज्य हद्द रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०२/नियोजन-२ 


४. Sax सोलापुर जिल्हा हद्द जाडर | इतर जिल्हा | (०/०० ते 92/00)  |। १२.०० प्रमुख जिल्हा 
बोबलाद उटगी रस्ता. मार्ग क्र. २१० | १२.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१४७ 
ष्‌. लवंगी उटगी ते हळ्ळी रस्ता. इतर जिल्हा | (0/00 ते 92/00) १२.०० प्रमुख जिल्हा 
मार्ग क्र. १९८ | १२.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१४८ 
६. माडग्याळ लकडेवाडी जाडरबोबळाद | इतर जिल्हा । (0/00 ते २०/६००) | २०.६०० प्रमुख जिल्हा 
ते (लवंगी) सोलापुर जिल्हा हद्द- मार्ग क्र. १९७ । २०.६०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१४९ 
७. रामा-१५६ अचकनहळळी बनाळी | इतर जिल्हा | (०/०० ते ७/३०० १०.८०० प्रमुख जिल्हा 
अंत्राळ रस्ता. मार्ग क्र. १८९ । ७.३०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१५० 
मीण मार्ग क्र. । (०/०० ते ३/५००) 
१८४ ३.५०० कि.मी. 
८. recs आवंढी अंत्राळ वायफळ | इतर जिल्हा | (0/00 ते 24/00) २५.०० प्रमुख जिल्हा 
ते निगडी रस्ता. मार्ग क्र. १८७ | २५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१५१ 
g. माडग्याळ मायथळ कुणीकोणुर ग्रामीण मार्ग क्र. | (0/00 ते ४/००) १३.८०० प्रमुख जिल्हा 
येळवी (पारे) ते सोलापुर जिल्हा हद्द ३२ ४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१५२ 
रस्ता. मीण मार्ग क्र. | (०/०० ते 9/200) 
२६३ १.२०० कि.मी. 
मीण मार्ग क्र. । (०/०० ते ५/६००) 
२२ ५.६०० कि.मी. 
भीण मार्ग क्र. | (0/00 ते 3/00) 
२० ३.०० कि.मी. 
| ०. | रा.मा. १५५ ते वाषाण कंठी बागेवाडी | इतर जिल्हा | (0/00 ते 90/200) । १०.२०० प्रमुख जिल्हा 
ते प्र.जि.मा.६५ रस्ता. मार्ग क्र. १९१ | १०.२०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१५३ 
१ १. | बोगवाडी कुंभारी हिवरे ते (ढालगाव) ग्रामीण मार्ग क्र. | (०/०० ते ४/००) ९.५०० प्रमुख जिल्हा 
क.महंकाळ तालुका हद्द रस्ता. १७८ ४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१५४ 
भीण मार्ग क्र. | (0/00 ते ४/५००) 
३४५ ४.५०० कि.मी. 
मीण मार्ग क्र. | (०/०० ते १/००) 
२४५ १.०० कि.मी. 
१२. । व्हसपेठ गुड्डापुर सोडी ते दरिकोणपुर | इतर जिल्हा | (०/०० ते ९/८००  । ९.८०० प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. मार्ग क्र. २०२ | ९.८०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१५५ 
१८५.०० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८५.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३२९६.८३०-- १८५.००) म्हणजेच 
३४८१.८३० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४४.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (१८४४.५६०-१४४.००) म्हणजेच १७००.५६० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
४१.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (५९२२.८१०-४१.००) म्हणजेच ५८८१.८१० कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०२/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०६२७१७४३४७५३१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, सांगली. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगली. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<2 ७ & 2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


